मागणी क्र.ए-४ (अनिवार्य/दत्तमत) 
प्रधान लेखाशिर्ष “२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा” 
सन २०२३-२४ मधील तरतूदीचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२२/२०२४/२५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक ए-४ “२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा” या 
प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील अनिवार्य तरतूदी मधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 

सन २०२३-२४ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा” (अनिवार्य/दत्तमत) मधील 
विशेष मान्यवर व्यक्तींच्या भेटींच्या वेळी करावयाची व्यवस्था (२०७००२०९) ५०-इतर खर्च मधील बचत एकूण 
रू.४७९.३९ लाख (अक्षरी रूपये चार कोटी एकोणऐंशी लाख एकोणचाळीस हजार फक्त) सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र - १ मध्ये दर्शविल्यानुसार वनामती, नागपूर या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी 
सहायक अनुदान (२०७००८६२) ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या योजनेसाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - 
२ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५४/व्यय-४, दि.१९.०३.२०२४ नुसार 
दिनांक २२.०३.२०२४ च्या मान्यतेअन्वये तसेच मा.अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य 
प्रशासन विभाग यांच्या मान्यतेचे निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र. २०२४०३२८१४५९१८६६०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
S = FE M A BA B A N DN: CN = SEEMA BABAN JADHAYV, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
J A D H AV MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2024.03.28 15:09:08 +05'30' 
(सी. ब. जाधव) 
सहपत्र-वरील प्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव व मु.रा.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


Cc Aw A OO 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२२/२०२४/२५ 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. सह सचिव/उप सचिव, व्यय-४, अर्थ-२ व अर्थ-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. सह सचिव/उस सचिव (राशि-१/सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. कक्ष अधिकारी, कार्या.- (राशि-१/सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती, कार्यासन.- अर्थसं. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


inp pipe ४2७९९॥(-०)(५०७७) २९०८-६० Lb Hib? वयच शुर २७ 1०७४७1६ avs-oGod : ७1६७ त R-D 1७१ Hobe 
५२८०८ ए॥०८३७६/५२८०८/2८०८१५४॥/५८०८ याची winds ७९६ धडे 
2६.९५. 


प: pibbiie &०॥९१(-)0७४) ९९०४-६टे०ट bb ७२५५ ०६०७७ १७७६ 228०6०2 : BIRDS bil 2-D ७७% Hinde 
Rod ३५ Pe RYbiale/ALod/ed Us H/Reod-bibh wihys blab) ८ 
3-Ehindbb} 


